पुनर्विनियोजनाद्वारे तरतूद उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत “मागणी क्र. ओ-१३, 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.६०/ का. १४२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णय:- 


मागणी क्र. ओ-१३, प्रधान शिर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, ००, २०३, इतर 
वाहन खरेदी अग्निमे (००), (००) (०१) इतर वाहन खरेदी अग्निमे (अनिवार्य), (9६१००७७५) उद्दिष्ट क्र. ५५, 
कर्जे व आगाऊ रकमा याकरिता रु. १,२०.०० हजार इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 
वित्त विभागाच्या दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन स्कुटर खरेदी 
करण्यासाठी अग्निमाची मर्यादा वाढविण्यात आळी आहे. यास्तव रु.१३७.५० हजार इतकी अधिक 
तरतूदीची मागणी करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीची मागणी पूर्ण करण्याकरिता ओ-१३, प्रधान 
IS ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, ००, २०२, मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्निमे, (००), 
(००) (०१) मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (अनिवार्य), (9७६१००७६६) उद्दिष्ट क्र. ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 
यामधून रु.१३७.५० हजार (अक्षरी रुपये एक लाख सदतीस हजार पाचशे फक्त) इतकी तरतूद 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांना या शासन निर्णयान्वये 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग - एक ते पाच प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत या दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ शासन 
निर्णयानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग तीन, अ.क्र. १, 
परिच्छेद १६२, १६३, १६४ नुसार विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४/२०२४/ व्यय-८ दिनांक १०/०१/२०२४ अन्वये शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.६०/ का. १४२४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११९१५५६५९०६१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHWETA 5 


RAUT 
DN: cn=SHWETA S RAUT, 


0=1424, ou=Planning, 
email=shweta.raut18@gov.in, 


SRAUT  & 
Date: 2024.01.19 18:08:15 


+05'30" 


(श्‍वेता श. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : विवरणपत्र 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०००३२ 

४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-१६), मुंबई 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४२१, १४२२, १४२६, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, कार्यासन १४२४, नियोजन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.६०/ का. १४२४ 


विवरणपत्र 


(नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६०/का.१४२४, दिनांक :- १९ जानेवारी, 
२०२४ सोबतचे विवरणपत्र.) 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष व उपशिर्ष | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजनानंतरची । पुनर्विनियोजनाची 
अंदाज रक्‍कम रक्‍कम कारणे 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट (- प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट 
१ | २०२, मोटार वाहन | १२,५०.०० (-)१३७.५० १११२.५ मोटार वाहन 
खरेदीसाठी अग्निमे, (००), खरेदीसाठी मागणी 
(००) (०१) मोटार वाहन नसल्यामुळे 
खरेदी afta (अनिवायी), तरतुदीत घट 
(७६१००७६६) ५५, कर्जे व करण्यात येत आहे. 
आगाऊ रकमा, 
तरतूदीमध्ये किवा विनियोजनामध्ये वाढ (4) प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट 
२ | 203, इतर वाहन खरेदी | १२०.०० (+)930.40 249.40 इतर वाहन खरेदी 


अग्निमे (००), (००) (०१) 
इतर वाहन खरेदी अग्निमे 
(अनिवार्य), (७9७६१००७७५) 
५५, कर्जे व आगाऊ 
रकमा, 


अग्रिमे याकरिता 
शासन निर्णय दि.०९ 
नोव्हेंबर, २०२३ 
नुसार अग्निम मर्यादा 
वाढविण्यात 
आल्यामुळे तरतूद 
अपुरी पडत आहे. 


SHWETA 
S RAUT 


Digitally signed by SHWETA S 
RAUT 
DN: cn=SHWETA 5 RAUT, 


०01424, ou=Planning, 


email=shweta.raut18@gov.in, 
c=US 
Date: 2024.01.19 18:08:39 +05'30' 


(श्‍वेता श. राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


